गृह विभाग 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

दिनांक:- २९ मार्च,२०११ 
क्रमांक:-टिआरएन ०३११/१३३५/प्र.क्र.२९१/पोल५ब, 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 

कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम- २००५ मधील कलम-७ च्या 
तरतुदीस अनुसरुन, या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता, गृह विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील कलम-६ मधील तक्ता (ग) अन्वये नमुद केलेल्या गट- 'ब' व गट 'क' 
मधील सर्व अराजपत्रित कर्मचारी यांच्या बदल्या करण्याकरीता, सक्षम प्राधिकारी म्हणून 
खालीलप्रमाणे विभागप्रमुख घोषित करण्यात येत आहेत:- 


अ. विभाग प्रमुख म्हणून अधिकारक्षेत्र 
क्र. बदली करणारा सक्षम प्राधिकारी 
धं पोलीस महासंचालक व पोलीस राज्यांतर्गत 
महानिरिक्षक 
लकडी 8 िलशिशिश 


२ | महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग | लाचलुचपत — विभागांतर्गत 


३ | Ud पोलीस आयुक्‍त आयुक्‍तालयांतर्गत 


४ आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग राज्य गुप्तवार्ता विभागांतर्गत 


५ | अप्पर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण | गुन्हे अन्वेषण विभागांतर्गत 
विभाग. | 


६ | अप्पर पोलीस महासंचालक व संचालक बिनतारी संदेश विभागांतर्गत 
पोलीस बिनतारी संदेश विभाग. 
७ | अप्पर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व प्रशिक्षण व खास पथके 
खास पथके. विभागांतर्गत 


८ | अप्पर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव । राज्य राखीव पोलीस बल 
पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. विभागांतर्गत 


९ | विशेष पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क । नागरी हक्क संरक्षण विभागांतर्गत 
संरक्षण. 


1207(91.-500201100प१ matter 2132011 note.lwp 


0 पग या oO 


सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरिक्षक. | परिक्षेत्रांतर्गत 


११ 


| सर्व पोलीस अधिक्षक | जिल्हयांतर्गत 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आली असून 


तिचा संगणक सांकेतांक २०११०३२९१७४७२७००१ असा आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


bd Oe 


( सदानंद जाधव ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य गुप्तःवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अप्पर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अप्पर पोलीस महासंचालक व संचालक पोलीस बिनतारी संदेश विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अप्पर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अप्पर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
विशेष पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण विभाग, मुंबई. 

सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरिक्षक. 

सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

सर्व पोलीस अधिक्षक. 

कार्यासन, पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन पोल-४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन विशा-८,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संग्रहार्थ नस्ती 

निवडनस्ती . 


व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, मुंबई (पत्रान्वये) 


DAPOL-5b\201 | १०0७ matter 2133201] note.lwp 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार -ब 
a 11...“ ळत 
वर्ष ३, अंक ९०] बुधवार, मार्च Zo, २०९१/चैत्र ९, शके १९३३ पृष्ठे २ 


किंमत : रुपये ९२.०० 


eee 


असाधारण क्रमांक ४९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
'एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ मार्च २०११ 


अधिसूचना 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 

क्रमांक टिआरएन.०३११/१३३५/प्र.क्र.२९१/पोल-५ब.-.-- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-प्ा विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
कलम-७ च्या तरतुदीस अनुसरून, या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता, गृह विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंञ्रणाखालील कलम-६ मधील तक्ता (ग) अन्वये नयूद केलेल्या गट- 'ब'व गट 'क'मधील सर्व 
अराजपत्रित कर्मचारी यांच्या बदल्या करण्याकरिता, सद्द म प्राधिकारी म्हणून खालीलप्रमाणे विभागप्रमुख 
घोषित करण्यात येत आहेत:--- 


भाग चार-ब--- ४१-१९ 


EE महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च ३०, २०१९१/चेत्र ९, शके १९३३ 


अ.क्र. विभाग प्रमुख म्हणून अधिकार॒क्षेत्र 
बदली करणारा सक्षम प्राधिकारी 
(१) (२) (३) 


१ पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक राज्यांतर्गत 

२ महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागांतर्गत 
३ सर्व पोलीस आयुक्‍त आयुक्‍तालयांतर्गत 

४ आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग राज्य गुप्तवार्ता विभागांतर्गत 


५ अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे अन्वेषण विभागांतर्गत 
६ अप्पर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश विभागांतर्गत 


बिनतारी संदेश विभाग. 
७ अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके. प्रशिक्षण व खास पथके 
विभागांतर्गत 
८ अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, राज्य राखीव पोलीस बल 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. विभागांतर्गत 
९ विशेष पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण. नागरी हक्क संरक्षण विभागांतर्गत 
१० सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक. परिक्षेत्रांतर्गत 
११ सर्व पोलीस अधिक्षक जिल्ह्यांतर्गत 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आली असून तिचा संगणक 
सांकेतांक २०११०३२९१७४७२७००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सदानंद जाधव, 
शासनाचे उप सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI 
SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


